TINDATRA-ATRA-5- met 0403-723.hwp 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमसीटी-१२०३/१६५३/सीआर-२०८/परि-५ 
मंत्रालय, मुंबई - Boo ०३२, दिनांक 4 4 मे, २००डं 


बाया: १) शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्र.एमसीटी-०४९८/प्र.क्र.२३ (ब)/परि-५, दि.३१.८.२००० 
२) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, अहमदनगर यांचे पत्र क्र.१५८७/२००३, दि. ६.९०.२००३ 
३) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) यांचे पत्र क्र.ए/१२२४/८०/२००२, 
दिनांक ३०.१०.२००३ न 


शासन निर्णय :- मोटार बाहन कायदा, १९८८ (१९८८ चा ५९) च्या कलम १६५ (२) च्या अधिकारानुसार 
शासन अधिसूचना, ye विभाग क्र.एमसीटी- ०४९८/सीआर-२३ (अ)/परि-५, दि.११:८.२०००, sad 
श्रीरामपूर जिल्हा अहमदनगर येथे मोटार अपघाताचे दावे चालविण्यासाठी एक सदस्यीय मोटार अपधात . 
दाबा न्यायाधिकरण स्थापण्यात आले आहे ब अतिरिक्त जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांची या न्यायाधिकरणावर पदसिष्द सदस्य म्हणून नेमणूक केली आहे.. आता या आदेशान्वये पदसिध्द 
सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर यांता या न्यायाधिकरणाचे 
कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण ब संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२. & हे आदेश शासन निर्णय वित्त्त विभाग क्र.विअप्र-१०००/प्र.क्र.इ६/२००१/विनियम, दि.११.७.२००१ 
मधील अ.क्र.३ बरील नियम क्रमांक.२ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. प 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 


र्क? 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 


प्रति, See 
प्रबंधक, Seer न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई (पत्रान्वये) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, अहमदनगर, . 
अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधिश व पदसिष्द सदस्य,मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण, श्रीरामपूर, 
जि. अहमदनगर | 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 
उप कोषागार अधिकारी, श्रीरामपूर, जि, अहमदनगर, 
बिधी व न्याय विभाग, कार्यासन-१२/कार्यासन-३, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
वित्तुविभाग, ( विनियम/ व्यय ८) मंत्रालय,मुंबई-३ २, 
, परिवबहन-५. 


